दहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदास 
दुखापत झाल्यास सर्व शासकीय व 
निमशासकीय रुग्णालयामध्ये नि:शुल्क 
वैदयकीय उपचार देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२२. 


प्रस्तावना : 


सन २०२२-२३ च्या पावसाळी अधिवेञ्ठानामध्ये मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांनी 
विधीमंडळात गुरूवार दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी दहीहंडी उत्सवादरम्यान'कोणत्याही गोविंदास 
दुखापत झाल्यास त्यांना सर्व शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयामध्ये मोफत उपचार देण्याबाबत 
घोषणा केलेली आहे. त्यानुसार दहीहंडी उत्सवादरम्यान कोणत्याही Wass दुखापत झाल्यास त्यास 
सर्व शासकीय व निमझासकीय रुग्णालयामध्ये मोफत उपचार देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 
२. शुक्रवार दिनांक १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी पासून सुरु होणाऱ्या दहीहंडी उत्सवादरम्यान 


सहभाग घेणाऱया गोविंदास दुखापत झाल्यास त्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील 


सर्व शासकीय दवाखाने/वैद्यकीय महाविद्यालये/महानगरपालिका/ नगरपालिका/जिल्हा परिषदेचे 


दवाखाने अज्ञा ठिकाणी नि:शुल्क वैद्यकिय उपचार देण्यात यावेत. सदर शासन निर्णय स्थायी असून 


सन २०२२-२३ पासून यापुढे दरवर्षी लागू राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१९८/आरोग्य ३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१९१०४२२९०६१७ असा आहे. हा आंदेड 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


P Digitally signed by Roshani 
Ro 5 h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S= 


D i al e S h Maharashtra, O = Government 


Kadam Patil 0 ee 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्य मंत्री महोदयांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्राळय 
५. मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
६. मा. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (२), मंत्रालय मुंबई 
७. मा. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
८. मा. सचिव, वैदयकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई 
९. आयुक्‍त महानगरपालिका सर्व 
१०.खाजगी सचिव, मा. मंत्री (आरोग्य व कुटुंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई 
११.जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
१३.उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (स्वी 
१४.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
१५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी 
१६.निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


